महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे व एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 
यांच्या अधिपत्याखाळील उप आयुक्‍त या गट-अ 
संवर्गातील अधिका-यांची दिनांक ०१.०१.२०२० 
रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : मबाआ-२०२०/प्र.क्र.४०/कार्या-७ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २३ नोव्हेंबर, २०२० 


संदर्भ :- १. सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दिनांक २१.१०.२०११. 
२. शासन परिपत्रक क्रमांक : मबाआ-२०१९/प्र.क्र.२३/का.(७, दिनांक १०.०५.२०१९ 
3. शासन परिपत्रक क्रमांक : मबाआ-२०२०/प्र.क्र.४०/कार्या-७, दिनांक १४.०९.२०२० 


: शासन परिपत्रक : 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवाज्येष्ठता) नियम १९८२ व सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक २१.१०.२०११ च्या 
शासन निर्णयानुसार प्रत्येक वर्षी दिनांक १ जानेवारी हा आधारभूत दिनांक मानून सेवाज्येष्ठता सूची प्रसिध्द करणे 
आवश्यक आहे. 
०२. आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे व आयुक्त, एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना, नवी मुंबई या कार्यालय 
अंतर्गत कार्यरत असलेल्या उप आयुक्‍त गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०२० अखेर पर्यंतची तात्पुरती 
सेवाजेष्ठता यादी दिनांक.१४.०९.२०२० रोजी प्रसिध्द करण्यात आली होती. 
०३. याअनुषंगाने कोणत्याही अधिकाऱ्यांचे निवेदन अथवा आक्षेप प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे दिनांक ०१.०१.२०२० 
अखेर पर्यंतची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची सोबत जोडलेल्या परिशिष्टाप्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
०४. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२०११२३१२४३५१०८३० असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


by RAJENDRA T BHALWANE 
yvernment Of Maharashtra, post 


RAJENDRA T 
BHALWANE 


vaggo 


00aad9ceabed5 14095659a6cdfa 
प RAJENDRA T BHALWANE 
D: i 


(रा. ता. भालवणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई. 

३. सर्व संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेमार्फत) 
४. सामान्य प्रशासन विभाग (का-१२) (का-१६) मंत्रालय मुंबई-३२ 

५. निवडनस्ती कार्या-७. 


शासन परिपत्रक क्रमांक : मबाआ-२०२०/प्र.क्र.४०/कार्या-७ दि. 23.99.2020 सोबतचे परिशिष्ट 


महिला व बाल विकास आयुक्‍तालयांतर्गत सुधार प्रशासन शाखेतील गट-अ मधील उप आयुक्‍त संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२०२० रोजीची 


अंतिम सेवा ज्येष्ठता सूची 

अ.क्र | अधिकाऱ्याचे नाव जन्म तारीख | संवर्गातील  । नामनिर्देशान/ | प्रवर्ग अभिप्राय 
ज्येष्ठता पदोन्नती 
दिनांक 
सह आयुक्‍त पदावर पदोन्नत २८.२.२०१४ 
णि श्री.व्ही.डी.मराठे १.३.१९५६ — | 39.99.2008 | पदोन्नती खुला रोजी सेवानिवृत्त 
२  । श्री.एस.एस.पाटील १.६.१९५४ ।३१.११.२००४ | पदोन्नती इमाव ३१.५.२०१२ रोजी सेवानिवृत्त 
३ | श्री.जी.आर.गिंदे १.४.१९६० | 39.99.2008 | पदोन्नती खुला सह आयुक्‍त पदावर पदोन्नत स्वेच्छानिवृत्ती 
8 श्री.एम.डी.बोरखडे २०.१.१९६३ ।३१.११.२००४ | पदोन्नती खुला 
५ _  श्री.बी.टी.पोखरकर १.६.१९६० | ३१.११.२००४ | पदोन्नती खुला ३१.५.२०१८ रोजी सेवानिवृत्त 
६ | श्री.टी.आर.दराडे १८.८.१९५४ | 39.99.2008 | पदोन्नती भज (S) 39.¢.2092 रोजी सेवानिवृत्त 
७ श्री.डी.जे.मुंढे २.४.१९६० ।३१.११.२००४ । पदोन्नती भज (ड) ३०.४.२०१८ रोजी सेवानिवृत्त 
८ _  श्री.डी.व्ही.देसावळे १.६.१९६१ ।३१.११.२००४ | पदोन्नती खुला ३१.५.२०१९ रोजी सेवानिवृत्त 
९ | SLU. मानकर २४.१२.१९५६ | ३१.११.२००४ | पदोन्नती अजा ३१.१२.२०१४ रोजी सेवानिवृत्त 
१० | श्री.आर.एस.पाटील ११.६.१९६५ | 39.99.2008 | पदोन्नती खुला 
faq q | श्री.एच. बी. gets ७.५.१९५६ | 39.99.2008 | पदोन्नती खुला ३१.५.२०१४ रोजी सेवानिवृत्त 
१२ | श्री.एन. एच.भावसार  ।१८.२.१९५२ ।४.१२.२००९ । पदोन्नती खुला २८.२.२०१० रोजी सेवानिवृत्त 
१३  श्री.व्ही.एम.कडवे २.१.१९५८ ।१५.६.२००९ । पदोन्नती अजा ५.३.२०११ रोजीसेवानिवृत्त 
qv श्री.बी.एल.मुंढे ९.५.१९६४ ।२.६.२०१५ पदोन्नती भज (ड) तात्पुरती पदोन्नती 
१५ | श्री.एम.के.सिरसाट १०.२.१९६२ । २.६.२०१५ पदोन्नती अजा तात्पुरती पदोन्नती 
१६ श्री.व्ही.ए. सुर्यवंशी १८.५.१९६० | 30.4.209¢ । पदोन्नती खुला तात्पुरती पदोन्नती दि.३१.५.२०१८ रोजी 
सेवानिवृत्त 


